महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय कार्यालयातील महिला व बाल विकास अधिकारी,जिल्हा परिषद 
पालघर या पदावर प्रतिनियुक्ती नियुक्‍ती मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मबाआ- २०१८/प्र.क्र.८०/कार्या-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मे, २०१८. 


संदर्भ -१. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र. मविसे-१०१३/प्र.क्र.१२४/२०१३/आस्था- ३,दि.२८.०५.२०१३ 

२. महिला व बाल विकास पत्र क्र.मबाआ-२०१५/प्र.क्र.७/का-७-अ,दि.०९.०४.२०१५ 

३. सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.साप्रआ-१५१५/प्र.क्र.४०१/का-१९,दि.३१.०८.२०१५ 

४. महिला व बाल विकास विभाग शा.नि.क्र. मबाआ-२०१५/प्र.क्र.१५१(भाग-२)/का.७, दि.०२.०१.२०१६ 

शासन आदेश 
संदर्भ क्र.४ अन्वये श्री. आर.एम.पाटील, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती पनवेल,जिल्हा रायगड यांची महिला 

व बाल विकास विभागाच्या अधिपत्याखाळील महिला व बालविकास अधिकारी,जिल्हा परिषद, पालघर या पदावर प्रथमत: 
दोन वर्ष अथवा सदर पदावर सरळसेवेने अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. श्री आर.एम.पाटील यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस पुढील एक वर्षाकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. संदर्भ क्र.४ च्या 
आदेशातील इतर अटीं व शर्ती पूर्व प्रमाणेच लागू राहतील. 
3. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०११३०५१३७६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 


L | 1 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And 
a S I n g Child Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
R h d G + 2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de 
a mM C 7) a n fa UJ a r 02a2494e1a64477bf79d694, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 
Date: 2018.06.01 16:14:53 +05'30' 
(ला.रा.गुजर) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

) सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 

४) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर 
) मा.मंत्री, (म.व.बा.वि), यांचे खाजगी सचिव महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री, (म.व.बा.वि), यांचे खाजगी सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) श्री. आर.एम.पाटील, महिला बाळ विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर 

९) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 

qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी,पालघर 

११) निवड नस्ती (का-७) 


